मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल क्रिमीनळ अपिल 
क्र.१३५/२०१० (बुधादेव करमास्कर विरुध्द स्टेट 
ऑफ वेस्ट बेंगॉल व इतर) मधील आदेशानुसार वेश्या 
व्यवसाय करुन उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना 
कोवीड-१९ च्या प्रादुर्भाव कालावधीमध्ये अर्थसहाय्य 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक -न्यायाप्र-२०२०/प्र.क्र.१३० (भाग-१)/का-०२ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-३० मार्च, २०२१. 


वाचा :- 

१. मा.सर्वोच्च न्यायालयातील दाखल क्रिमीनळ अपिल क्र.१३५/२०१० (बुधादेव करमास्कर 
विरुध्द स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगॉल व इतर) मधील दि.२१.९.२०२० व दि.२८.१०.२०२० 
रोजीचे आदेश. 

२. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/ मवि/ मा.सर्वो. न्यायप्र / 
देविम/ का-६/२०२०-२१/४०००, दि.१७.११.२०२०. 

३. आयुक्त, महिळा व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/ मवि/ 
मा.सर्वो.न्यायप्र/देविम/का-६/२०२०-२१/४०६८, दि.२६.११.२०२०. 

४. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.न्यायाप्र-२०२०/प्र.क्र.१३० (भाग-१)/ 
का-०२, दिनांक-२६ नोव्हेंबर, २०२०. 

प्रस्तावना :- 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल क्रिमीनळ अपिल क्र.१३५/२०१० (बुधादेव करमास्कर 
विरुध्द स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगॉल व इतर) मधील दि.२१.९.२०२० व दि.२८.१०.२०२० रोजीच्या 
आदेझानुसार वेश्या व्यवसाय करुन उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोवीड-१९ च्या प्रादुर्भाव 
कालावधीमध्ये आर्थिक सहाय्य देणेबाबतचे निदेश प्राप्त झाळे आहेत. त्यानुसार वेश्या व्यवसाय 
करुन उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना अर्थसहाय्य शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग 
दिनांक-२६ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये माहे ऑक्टोबर-२०२० ते डिसेंबर-२०२० या कालावधी करीता 
उपलब्ध करुन देण्यात आळे होते. कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव मागिल काही महिन्यांमध्ये कमी 
झाल्याचे दिसून येते. तसेच दैनंदिन जनजिवन पूर्व पदावर आल्याचे दिसून येत असल्याने वेश्या 
व्यवसाय करुन उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना शासनामार्फत रोख अर्थिक सहाय्याचा पुरवठा 
पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सदर शासन निर्णयान्वये राज्यातील वेश्या व्यवसाय करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह 
करणाऱ्या महिलांना ३१ डिसेंबर, २०२० पासून रोख आर्थिक सहाय्य पुरवठा पुढील आदेशापर्यंत स्थगीत 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२०/प्र.क्र.१३० (भाग-१/का-०२ 


उक्त शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०३३०१४३४२१९४३० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAVINDRA SITARAM 
JARANDE टं i 
(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. मा.मंत्री, नियोजन/ वित्त विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

७. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

९. सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

qo. सचिव, महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन), मंत्रालय, मुंबई 

११. सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. संचालक, नेशनल एड्स Hele ऑर्गनायझेशन (NACO), मुंबई 

१४. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

१५. सर्व जिल्हाधिकारी 

१६. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

१७. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१९. उपायुक्‍त (महिला विकास)/ (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 
२०. सर्व विभागीय उप आयुकत, महिला व बाल विकास (आयुक्‍तालयामार्फत) 

२१. सर्व जिल्हा महिला व व बाल विकास अधिकारी (आयुकक्‍तालयामार्फत) 

२२. सर्व कार्यासने, महिळा व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, 

२३. निवड नस्ती, का-०२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


